तालुका कृषि अधिकारी, दिंडोरी, जि. नाशिक येथे 
कृषि भवन इमारत बांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शासन निर्णय क्र.कृषिआ-२८२४/प्र.क्र.9७० /१६-ओ 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्त्यव्यवसाय विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२४ 


संदर्भ :- १) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.मृदसं/ मृद- 
७/ताकृअ/मृद७/ दिंडोरी/इबांप्र/६४५५/२०२४, दि.२७.०२.२०२४. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/ 
इमा-२, दि.२५.०९.२०१९. 


प्रस्तावना -: 


कृषि विभागाची अनेक कार्यालये इतरत्र विखुरलेली असतात. जिल्हा स्तरावरील तसेच, 


तालुका स्तरावरील सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी सुसज्ज इमारतीमध्ये असणे, कामकाजाच्या 
दृष्टीने आवड्यक आहे. कृषि विभागाचा लोकसंपर्क लक्षात घेता, विविध विभाग विखुरले गेल्याने 
प्रशासकीयदृष्ट्या व शोतकऱ्यांच्या दृष्टीने सोईचे नाही. शिवाय कार्यरत असलेल्या 
कार्यालयांसाठी मोठया प्रमाणावर परीरक्षणापोटी निधी दयावा लागतो. त्यामुळे खर्चही वाढत 


जातो. कृषि विभागामार्फत शेतकऱयांसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यात येत असल्याने, एकाच 


छताखालील अद्ययावत कृषिसंकुल बांधणे आवश्‍यक आहे. 


कृषि विभागातील, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, दिंडोरी व मंडळ कृषि अधिकारी, 


वणी, उमराळे आणि दिंडोरी, जि.नाशिक या कार्यालयांकरीता, कृषिभवन इमारत 
बांधकामासाठी, आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये 


प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. तालुका कृषि अधिकारी, दिंडोरी, 


जि.नाशिक येथे कृषि भवन बांधकामासाठी उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम 


उपविभाग क्र.२, नाशिक आणि कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, नाशिक 


यांनी रु.१०००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये एक हजार लक्ष फक्त) चे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि.२५.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.१५ कोटी पेक्षा 


कमी किंमतीच्या इमारतींच्या कामांना उपभोक्ता विभागामार्फत प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी, 


क्षेत्रीय मुख्य अभियंता यांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. मुख्य अभियंता, 


सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी रु.१०००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये एक हजार 


लक्ष फक्त) एवढ्या किमतीच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक मंजुरी प्रदान केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-२८२४/प्र.क्र.9७० /१६-ओ 


यास्तव, आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, 


तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, दिंडोरी, जि.नाशिक येथे, कृषि भवन इमारत बांधकामास 


प्रशासकीय मान्यता देणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 


आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार 


तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, दिंडोरी, जि. नाशिक सह मंडळ कृषि अधिकारी कार्यालय 
वणी, उमराळे व दिंडोरी यांसाठी कृषि भवन इमारत बांधण्याकरिता रु.१०००.०० लक्ष (अक्षरी 


रुपये एक हजार लक्ष फक्‍त) इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


येत आहे. या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्यानुसार कामे करण्यात 


यावीत. 
२. प्रस्तावित कामाचे वर्षनिहाय खर्चाचे नियोजन पुढीलप्रमाणे राहील. 
आर्थिक वर्ष अपेक्षित खर्च (रु.लक्ष) | सुरु असलेल्या इतर | एकूण मंजूर तरतूद 
कामांसाठी आवरयक | (रु.लक्ष) 
तरतूद (रु.लक्ष) 
२०२४-२५ ९४००,.०० लक्ष 10] lis — 48. = | 
२०२५-२६ ६००.०० लक्ष a ae ae 
एकूण १०००,०० लक्ष a a ee 
३. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा, तसेच, विस्तृत नकाशास 


वास्तुविशारदांकडून मंजुरी घेऊनच काम सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२३/प्र.क्र.१७७ 


/तां.क.१, दि.१०/०१/२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 


इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२ 


दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


ई) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुनच निविदा प्रक्रिया 
हाती घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-२८२४/प्र.क्र.9०/१६-ओ 


४. सदर कामासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.एच-०८, ४०५९ ३०९२ या लेखाश्रीर्षाखाली 
उपलब्ध असलेल्या मंजूर नियतव्ययातून अर्थसंकल्पित करुन भागविण्यात येईल. 


५. प्रस्तुत मान्यता वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१७ एप्रिल, 2094 अन्वये प्रसिध्द केलेल्या 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग-पाच, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील, परिच्छेद १३४ अंतर्गत, तसेच, नियोजन विभाग, शासन निर्णय 
दि.११ जून, २०१८, तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय दि.२५.०९.२०१९ 


अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार देण्यात येत 
आहे. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥]8॥889॥8.५०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२४०३१४१८५४२७५३०१ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
p R All H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1297fd 1 eBbda9b459f85F 
75f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharash 


serialNumber: DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE 
6ED5C1E544834901 19EE0456AD, PRATIBHA MADHAV PATIL 


2024.03.14 19:03:43 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम,विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. उप सचिव (अर्थसंकल्प), कृषि पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. संचालक (मृद्संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
१०.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, नाशिक 
११.विभागीय कृषि सह संचालक, नाशिक 

१२.जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक 

१३.कोषागार अधिकारी, नाशिक 

१४.निवड नस्ती/१६-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


EA व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र : कृषिआ-२८२४/प्र.क्र.७०/१६-अ, दि.९४/०३/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट 
"परिशिष्ट व अ" 
Name of the Department : Agricultural Department 
Name of Work : Construction of _Krushi Bhavan at Dindori,Tal.& Dist.Nashik 
RECAPITULATION SHEET 
Unit rate Norms Rs 


Cost Rs. 


Sr. 
No. 


Particulars of Scope 


Component Wise 


A) |ESSENTIAL ITEMS (Components) 
(a) Building Proper (Built up area per sq.m.) 
Construction of krushi Bhavan office Buildin 


षो 2070.75 


6,07,39,394.00 


Sub Total (1 
(a) Fuel Gass Pipeline Lumpsump 
(b) Bio Digester Lumpsum 
(c) Rain / Roof Water Harvesting Lumpsump See | 
(d) Solar Roof Top (MoU to be executed) Lumpsump 
(e) Ramp for Handicapes 
(f)providing Furniture (Excluding Basement) 1570.75 5,000.00 
ee cae) 
Water Supply & Sanitary Works 5% ha aS 
| 3 [Electrification 11% 
Fire Fi ements ete. Sear 
| (B) | eee 
(i) Compound Wall & Gate (Rmt. Rs.(or as per detailed) tea ee 
ees ee 
(iii) land Scaping & Gardenin 
ee sere le 
Rees 
|_| vii) Soil investigation & Detail Land Surve SS क eee) 
(viii) CC Drains & CD Works Lumpsum| Saas) 
(xi) Solar Street Light Lumpsum Seas 
Sub Total (4 500,000.00 
SUB TOTAL (A)=(1)+(2)+(3)+(4) 7,22,57,697.04 
eee Eee) 
धव कलती क क Se Peas 
500,000.00 
500,000.00 
3) Air Conditioning Lumpsum ae ee | 
4) Lifts Lumpsum 
5) ESR L mao mein 
(6) AB Rooms, Area Lighting,Pumps, Generator Lumpsump 
7) CCTV Lumpsump 
8) Miscellenous Works (Weigh Bridge Se Sei | 
Sub Total (B 
कन्या 
PROJECT COST (P)= (A)+(B) 7,63,97,697.04 
(D) [PROVISION कक eran 
(a) Additional Archectural Charges On (1) 
(b) Contengencies On Sub Total (1) 4.00% 
(c) GST On Project Cost (P) व्यासाय 
(d)Labour Insurance On Project Cost (1) ae 
(c)Tree Plantation On Project Cost (P aes 
(f)Computerisation On Project Cost (P) जिक 1.00% 763,976.97 
(g)Price Escalation On Projects Cost (P) ee ee 10.00% 4,533,961.82 
Saas 
aaa 
TOTAL PROJECT COST (TPC)= (P) + ((_ 9,99,98,183.12 
SAY 999.98 
PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Building Proper Cost 29,332.07 per Sq.M. 
(ii)Electrical Work 3,226.53 per Sq.M. 
(iii)Water supply 1,466.60 per Sq.M. 
(iv) For (i)+(ii)+(iii) 34,025.21 per Sq.M. 
(iv) For Project Cost = TPC/Area(as per a) 48.290.80 per Sq.M. 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
PRATIBEAMAD EAN (oe cere Me ae ere 
PATI L OU = URBAN TRE र ततर 

Date: 2024.03.14 19:06:21 --05'30' 


( प्रतिभा पाटील ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


